“केंद्र शासनाच्या डॉ. आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 
(ONT) विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण २ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :-१. केंद्र शासनाचे No.9§098/02/2098-BC-9, दि.२७.२.२०१५ चे पत्र 
२. केंद्र शासनाचे No.9§098/02/2098- BC-9, दि.१८.३.२०१५ चे पत्र 
३. केंद्र शासनाचे No.99049/04/209Y/ BC-9, दि.२.९.२०१५,दि.२.२.२०१६, दि.९.३.२०१६ ची पत्रे 
४. केंद्र शासनाचे ॥०.११०१७/०४/२०१६/ BC-4, दि.२७.१२.२०१६, दि.१७.३.२०१७ ची पत्रे 
५. शासन निर्णय क्र.शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण, दि.२७.५.२०१९ 


ज्ञापन:- 

भारत सरकारच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती (ONT) विदयार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र हिस्सा ७५% व राज्य हिस्सा २५%) सन २०१४- 
१५ पासून लागू केली असून सन २०१६-१७ या वर्षापासून सुधारीत केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
या विभागातून विभक्त होऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची निर्मिती दि.९.३.२०१७ रोजी झाली. सदर 
योजना या विभागामार्फत संदर्भ क्र.५ येथे नमूद दि.२७.५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती (ONT) विदयार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. १ ते ४ येथे नमूद पत्रान्वये आर्थिक वर्ष सन २०१४- 
१५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये खालीलप्रमाणे प्राप्त झालेला निधी व त्या अनुषंगाने २५% राज्यहिस्सा 
निधी खालील (अ) व (ब) येथील Taare नमूद लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना खर्च करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
() केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती (ONT) विदयार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र हिस्सा पुढील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
लेखाशीर्ष अर्थ केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी वितरीत 
संकल्पीय करण्यात येत 
तरतूद | सन मॅट्रिकपूर्व | Hirer] एकूण | असलेला निधी 
(केंद्र हिस्सा) 
(०२)(१६डा.आंबेडकर  मेंट्रिकपूर्वी व | ४५०.०० | २०१४-१५ | ५०.०० | १००.०० | १५०.०० ४५०.०० 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त २०१५-१६ | 922.00] १८९.११ | ३७८.११ 
जाती व भटक्या जमाती()॥॥) विदयार्थ्यां २०१६-१७ २२४.१० २२४.१० 
करिता शिष्यवृत्ती (२२२५एफ १९२) 
(केंद्र हिस्सा ७५%) 
३४,शिष्यवृत्या/विद्यावेतने 
एकूण 942.29 840,00 


शासन ज्ञापन क्रमांकः केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण 2 

(ब) केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती (DNT) विदयार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यासाठी राज्य हिस्सा पुढील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत 
आहे:- 


(रु.लाखात) 
लेखाशीर्ष अर्थ केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीच्या | वितरीत 
संकल्पिय। प्रमाणात वितरीत करावयाचा wer) करण्यात येत 
तरतूद हिस्सा २५% असलेला निधी 
सन मँट्रिकपूर्व | मॅट्रिकोत्तर 
(०२)(१७डॉ.आंबेडकर  मेंट्रिकपूर्वी व | १५०.०० | २०१४-१५ | १२.५० | २५.०० १५०.०० 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त २०१५-१६ | ४७.२५ | ४७.२७८ 
जाती व भटक्या जमाती (ONT) विदयार्थ्या २०१६-१७ ५६.०२५ 
करिता शिष्यवृत्ती (२२२५एफ २०९) 


(राज्य हिस्सा २५%)३४,शिष्यवृत्या/विद्यावेतन 


एकूण १८८.०५३ 


३. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च करुन त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी 
शासनास तात्काळ सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे 
यांची राहील. 

४. उपरोक्त योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार 
वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन 
कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

५. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/ परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाळी असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात 
यावा. 

६. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११२२/व्यय१४, दि.२३.१२.२०२१ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११३१३१६३६९६२२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by Sangita Dinesh Shelke 
Date: 2022.01.13 13:17:19 +05'30' 


(संगिता होळके ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण 2 


२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

४. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

निवडनस्ती (शिक्षण). 


ron ७ -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


